कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियंता सेवा, गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 
'पदावरील पदोन्नती आदेशातील 
'पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः-बदली-२०२४/प्र.क्र.२१९/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : - ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


बाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.पीओजी:-२०२४/प्र.क्र.९७१/सेवा-२, दि.०२.०९.२०२४. 


शासन आदेश :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील खालील अभियंत्यांची उप विभागीय 


अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. तथापि, आता, महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 


ब सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सदर पदोन्नती आदेशात अंशत: बदल करून, त्यांची सुधारित पदस्थापना खाली 


दर्शविल्याप्रमाणे स्तंभ क्र.५ येथील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. कनिष्ठ अभियं बाटप केले पदोन्नतीने प॒धारित पदस्थापना 
क्र | (स्थापत्य) यांचे नांव, प्रवर्ग महसुली विभाग | नियुक्‍ती/पदस्थापना 
ee | २ 3 v & 
१. | श्री.सुधीर सुहास कपाटे, शिंगी पार्वजनिव बांधकाम | दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
भ.ज.(ब). उपविभाग, कारंजा लाड अमरावती या कार्यालयातील रिक्‍त 
पदी 
२. | श्री.बापूराव शेषराव जायभाये, TAT पार्वेजनिव बांधकाम | उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिव 
भ.ज.(ड). संभाजीनगर । उपविभाग, जिंतूर, | बांधकाम विभाग, परभणी या रिक्‍त 
जि.परभणी पदी. 
३. | श्री.प्रमोद जालिंदर शिंदे, 1 उप कार्यकारी अभियंता, | मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.२, पुणे या 
अ.जा. जिल्हा परिषद (बांधकाम) | रिक्‍त पदी. 
विभाग क्र.१, सोलापूर 
४. | श्री.गणप किसनराव rq सार्वजनिक बांधकाम | उप कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
नारायणकर, संभाजीनगर । इमारती उप विभाग, | महामार्ग विभाग, नांदेड या रिक्‍त पदी. 
अ.जा.- दिव्यांग. धाराशिव 
५. | श्री.उमाकांत गंगाराम कांबळे, ae सावैजनिक बांधकाम | उप कार्यकारी अभियंता, Pasi 
अ.जा. उपविभाग, पुसद बांधकाम विभाग, पुसद या रिक्‍त पदी. 
६. | श्री.सुनिलकुमार आनंदराव शं उप अभियंता, जिल्हा परिषद | सार्वजनिक बांधकाम (रो.ह.यो.) 
पाटील, खुला. (बांधकाम) उप विभाग, | उपविभाग, पंढरपुर या रिक्‍त पदी. 
विटा, जि. सांगली 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-२०२४/प्र.क्र.२९९/सेवा-२ दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


अ. कनिष्ठ अभियं वाटप केले पदोन्नतीने पुधारित पदस्थापना 
क्र | (स्थापत्य) यांचे नांव, प्रवर्ग महसुली विभाग | नियुक्‍ती/पदस्थापना 
Eq २ ३ v ष्‌ 
७. श्री अरुण मुरली कोकण-१  । सार्वजनिव बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
मुळजकर, SALA. उपविभाग क्र.२, कणकवली | चिपळूण या श्री.पटेल यांच्या 
कार्यकारी अभियंता पदावरील 
पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी. 


३. उपरोक्त अभियंत्यांपैकी अ. क्र. ७ येथील श्री. मुळजकर यांना श्री. पटेल यांचे कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
पदावरील पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्याकरीता सद्याच्या कार्यरत 
पदावरून कार्यमुक्त करण्यात यावे 

४. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अभियंत्यास नवीन नियुक्‍तीच्या जागी हजर 
होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास doser2.pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेलवर त्वरित कळवावे. 

५. तसेच, संदर्भाधीन शासन आदेशातील सर्व अटी ब शर्ती वरील पदोन्नत उप विभागीय अभियंता यांना लागू 
राहतील. 

६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास बा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ 
चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


\9. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९०६१६३२३७१९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA GURUPAD 
BASARGI 


(र.गु.बसर्गी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सर्व संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-२०२४/प्र.क्र.२१९/सेवा-२ दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


. सर्व संबंधित अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 
. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, अमरावती. 
. अधिदान वब लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
. सर्व संबंधित पदोन्नत उप विभागीय अधिकारी यांना इ-मेल द्वारे 
. मा. मंत्री, सार्दजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन प्रशा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


AN ३ “हा ७८ ७ 


